+ 


Reg . No . NPCITY/ 236 / 2015 - 17 


RPाह 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ३०] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७- १३ , २०१७/ भाद्रपद १६ - २२ , शके १९३९ [ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ८ . ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग ४-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७५ . 


__ सहसंचालक , नगर रचना , यांजकडून 
वाचा :- सहायक संचालक , नगर रचना, यवतमाळ यांचे पत्र क्र . वि . यो . आर्णी अधिकारी नियुक्त - ससंनरय - ७२८, दिनांक २३ -०६- २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम- २१ ( ४क ) अन्वये प्रारूप विकास योजना आर्णीकरीता 

नामनिर्देशित अधिकारी नियुक्त करणे 

आदेश 


क्रमांक वि . यो . आर्णी- अधि नियु.- सहसंचाअम - ८८७- २०१७. 


न राजपत्र 


ज्याअर्थी, आर्णी नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे उल्लेखिलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ 
चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला) चे कलम २१ ( २) व २३ ( १) नुसार त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यापुढे “ उक्त 
क्षेत्र ” असे उल्लेखिलेले) विकास योजना सुधारित करण्याचा ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेला) इरादा आर्णी नगर परिषदेने ठराव क्र . ३ , 
दिनांक १५- ०२ - २०१२ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक 
०७-०२-२०१३ रोजी प्रसिध्द केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रारूप विकास योजना आणी नगर परिषदेने कलम -२६( १) चे प्रसिध्दीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती 
विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २४ -३० मार्च, २०१६ ला केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगर परिषद , आर्णी यांनी पत्र क्र . ६५६, दिनांक २० -०९ - २०१६ अन्वये प्रारूप विकास योजना शासनास कलम -३० ( १ ) अन्वये 
सादर करण्याकरीता अपेक्षिलेली सहा महिन्याची मुदतवाढ या कार्यालयाकडील आदेश क्र . १६७७ , दिनांक ३०- १२ - २०१६ अन्वये , दिनांक 
३१- ०३- २०१७ पर्यंत मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगर परिषदेने त्यांचेकडील पत्र क्र . ४३, दिनांक १३- ४ -२०१७ अन्वये वरील मुदतवाढीमधून आचारसहिंतेचा कालावधी वगळून 
प्रारुप विकास योजना शासनास कलम -३० ( १ ) अन्वये सादर करण्याकरीता अपेक्षिलेली दिनांक १३ -०६- २०१७ पर्यंतची मुदतवाढ या कार्यालयाकडील 
आदेश क्र . ६०५ , दिनांक १८ -०५- २०१७ अन्वये मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( ४ ) मधील तरतुदीनुसार नियोजन समितीने सुचविलेले बदल राजपत्रात तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात 
नगर परिषदेने प्रसिद्ध केले नाही . तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० ( १ ) अन्वये प्रारूप विकास योजना आर्णी वाढीव मुदत दिनांक १३ -०६- २०१७ 
पर्यंत शासनास मंजुरीकरिता सादर केली नाही ; 
अ-एक - अ - १ ( १४५० ). 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ७- १३ , २०१७ / भाद्रपद १६-२२ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, आर्णी नगर परिषदेने अधिनियमात नमूद तरतुदीनुसार यथोचित कार्यवाही केलेली नाही . 
त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाद्वारे त्यांचेवर सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केल्याचे सिध्द होत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २१( ४) ( क ) नुसार नियोजन प्राधिकरणाने उपरोक्त तरतुदीनुसार विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याने व 
त्यांना नेमुन दिलेल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याने कलम - २८ ते कलम - ३० अन्वये विकास योजनेचा मसुदा सादर करण्याच्या टप्प्यापर्यंत सर्व कार्यवाही 
सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती किंवा ते नियुक्त करतील अशा सहायक संचालक , नगर रचना यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल 
अशा नामनिर्देशित केलेल्या अधिका- याद्वारे पूर्ण करण्यात येईल आणि उक्त अधिकारी विकास योजना तयार करण्याच्या व ती मंजुरीसाठी राज्य शासनास 
सादर करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील , अशा नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करून सर्व कर्तव्ये पार पाडतील अशी तरतूद आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम २८ ( ४ ) ते कलम ३० नुसार उक्त विकास योजना शासनास अंतिमतः मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी आवश्यक 
ती सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उक्त अधिनियमाचेकलम - २१( ४क ) अंतर्गत नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून “ सहायक संचालक , नगर रचना, यवतमाळ " 
यांची प्रारूप विकास योजना आणीकरीता नियुक्ती करण्यात येत आहे . प्रारूप विकास योजनेबाबतची पुढील उक्त नियमातील सर्व संबंधित कर्तव्ये ते पार 
पाडतील व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतील आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीच्या संबंधातील 
अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , याबाबतचा खर्च, उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीतून वसूल करण्यात येईल . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७६ . 
वाचा :- सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ यांचे पत्र क्र . वि . यो . वणी ( सु .२ )- ससंनरय - ५९० , दिनांक २४ - ०५- २०१७ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम- २१ ( ४क ) अन्वये प्रारूप विकास योजना वणी ( सु .२ ) करीता 

नामनिर्देशित अधिकारी नियुक्त करणे 

आदेश 
क्रमांक वि . यो . वणी -( सु .२) अधि .-निय .- सहसंचाअम -८८८ - २०१७. 

ज्याअर्थी, वणी नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे उल्लेखिलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा 
महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला) चे कलम ३८ व २३ ( १) नुसार त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र " 
असे उल्लेखिलेले) विकास योजना सुधारित करण्याचा (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेला ) इरादा वणी नगर परिषदेने ठराव क्र . ३, 
दिनांक २९ -०८ - २०१२ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये , दिनांक 
२८ - ०३- २०१३ रोजी प्रसिध्द केलेली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, प्रारूप विकास योजना वणी ( सु .२ ) कलम- २६ ( १) चे प्रसिध्दीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय 
पुरवणीमध्ये दिनांक २४ - ३० मार्च, २०१६ ला झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगर परिषद , वणी यांनी पत्र क्र . १४८४ , दिनांक २० - १२- २०१६ अन्वये प्रारूप विकास योजना वणी ( सु . -२ ) शासनास 
कलम-३० ( १) अन्वये सादर करण्याकरीता अपेक्षिलेली चार महिन्याची मुदतवाढ या कार्यालयाकडील आदेश क्र . १०५, दिनांक २५-०१-२०१७ अन्वये , 
दिनांक ३१-०१- २०१७ पर्यंत मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ मधील तरतुदीनुसार नियोजन समितीने सुचविलेले बदल राजपत्रात तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात 
नगर परिषदेने प्रसिद्ध केले नाही . तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० ( १ ) अन्वये प्रारूप विकास योजना वणी ( सु . २) वाढीव मुदत दिनांक 
३१- ०१ - २०१७ पर्यंत शासनास मंजुरीकरिता सादर केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, वणी नगर परिषदेने अधिनियमात नमूद तरतुदीनुसार यथोचित कार्यवाही केलेली नाही . 
त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाद्वारे त्यांचेवर सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केल्याचे सिध्द होत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २१( ४क ) नुसार नियोजन प्राधिकरणाने उपरोक्त तरतुदीनुसार विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याने व त्यांना 
नेमुन दिलेल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याने कलम -२८ ते कलम -३० अन्वये विकास योजनेचा मसुदा सादर करण्याच्या टप्प्यापर्यंत सर्व कार्यवाही सहसंचालक , 
नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती किंवा ते नियुक्त करतील अशा सहायक संचालक , नगर रचना यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा 
नामनिर्देशित केलेल्या अधिका - याद्वारे पूर्ण करण्यात येईल आणि उक्त अधिकारी विकास योजना तयार करण्याच्या व ती मंजुरीसाठी राज्य शासनास सादर 
करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील , अशा नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करून सर्व कर्तव्ये पार पाडतील अशी तरतूद आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम २८ ( ४) ते कलम ३० नुसार उक्त विकास योजना शासनास अंतिमतः मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी आवश्यक 
ती सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम - २१( ४क ) अंतर्गत नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून “ सहायक संचालक , नगर रचना, यवतमाळ " 
यांची प्रारूप विकास योजना वणी ( सु . २) करीता नियुक्ती करण्यात येत आहे . प्रारूप विकास योजनेबाबतची पुढील उक्त नियमातील सर्व संबंधित कर्तव्ये 
ते पार पाडतील व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतील आणि नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीच्या 
संबंधातील अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, याबाबतचा खर्च, उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीतून वसूल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ७- १३ , २०१७ / भाद्रपद १६- २२ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७७ . 


वाचा :- सहायक संचालक , नगर रचना , यवतमाळ यांचे पत्र क्र . वि . यो . उमरखेड ( वा . ह .)- अधिकारी नियुक्त - ससंनरय - ७२९ , दिनांक १३ - ०६ - २०१७ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम -२१ ( ४क ) अन्वये प्रारूप विकास योजना उमरखेड ( वा .ह .) करीता 

नामनिर्देशित अधिकारी नियुक्त करणे 


आदेश 


क्रमांक वि . यो . उमरखेड ( वा .ह.) अधि .-नियु.- सहसंचाअम -८८९- २०१७. - 


ज्याअर्थी, उमरखेड नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नगर परिषद ” असे उल्लेखिलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेला ) चे कलम २१ ( २) व २३ (१ ) नुसार त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे 
“ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखिलेले) विकास योजना सुधारित करण्याचा ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेला ) इरादा उमरखेड नगर 
परिषदेने ठराव क्र . ३ , दिनांक २७-१२-२०१२ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय 
पुरवणीमध्ये , दिनांक १४ -०२- २०१३ रोजी प्रसिध्द केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रारूप विकास योजना उमरखेड ( वा .ह .) कलम -२६ ( १ ) चे प्रसिध्दीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती 
विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २४ - ३० मार्च, २०१६ ला झालेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नगर परिषद , उमरखेड यांनी पत्र क्र . ५५५, दिनांक २६-०९ - २०१६ अन्वये प्रारूप विकास योजना शासनास कलम -३० ( १ ) 
अन्वये सादर करण्याकरीता अपेक्षिलेली सहा महिन्याची मुदतवाढ या कार्यालयाकडील आदेश क्र . १६७६ , दिनांक ३० - १२- २०१६ अन्वये दिनांक 
३१- ३- २०१७ पर्यंत मंजूर केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, नगर परिषदेने त्यांचेकडील पत्र क्र . ९५, दि . २१ -४- २०१७ अन्वये वरील मुदतवाढीमधून आचारसंहितेचा कालावधी वगळून 
प्रारूप विकास योजना शासनास कलम- ३० ( १ ) अन्वये सादर करण्याकरीता अपेक्षिलेली दि . १३- ०६- २०१७ पर्यंतची मुदतवाढ या कार्यालयाकडील 
आदेश क्र . ६०६ , दि . १८ - ०५- २०१७ अन्वये मंजूर केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( ४ ) मधील तरतुदीनुसार नियोजन समितीने सुचविलेले बदल राजपत्रात तसेच स्थानिक वृत्तपत्रात 
नगर परिषदेने प्रसिध्द केले नाही . तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० (१ ) अन्वये प्रारूप विकास योजना उमरखेड ( वा . ह.) वाढीव मुदत दिनांक 
१३-०६-२०१७ पर्यंत शासनास मंजुरीकरिता सादर केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उमरखेड नगर परिषदेने अधिनियमात नमूद तरतुदीनुसार यथोचित कार्यवाही केलेली नाही . 


त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाद्वारे त्यांचेवर सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केल्याचे सिध्द होत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २१( ४ )( क ) नुसार नियोजन प्राधिकरणाने उपरोक्त तरतुदीनुसार विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याने व 
त्यांना नेमुन दिलेल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याने कलम - २८ ते कलम - ३० अन्वये विकास योजनेचा मसुदा सादर करण्याच्या टप्प्यापर्यंत सर्व कार्यवाही 
सहसंचालक , नगर रचना, अमरावती विभाग , अमरावती किंवा ते नियुक्त करतील अशा सहायक संचालक , नगर रचना यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल 
अशा नामनिर्देशित केलेल्या अधिका-याद्वारे पूर्ण करण्यात येईल आणि उक्त अधिकारी विकास योजना तयार करण्याच्या व ती मंजुरीसाठी राज्य शासनास 
सादर करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असतील , अशा नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करून सर्व कर्तव्य पार पाडतील अशी तरतूद 


अश 


| तयार 


य शासनास 


आहे. 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम २८ ( ४ ) ते कलम ३० नुसार उक्त विकास योजना शासनास अंतिमतः मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी आवश्यक 
ती सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम - २१( ४क ) अंतर्गत नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून “ सहायक संचालक , नगर रचना, यवतमाळ " 
यांची प्रारूप विकास योजना उमरखेड ( वा . ह .) करीता नियुक्ती करण्यात येत आहे . उक्त प्रारूप विकास योजनेबाबतची पुढील उक्त नियमातील सर्व 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ७- १३ , २०१७ /भाद्रपद १६-२२ , शके १९३९ 


संबंधित कर्तव्ये ते पार पाडतील व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतील आणि नियोजन 
प्राधिकरणाच्या निधीच्या संबंधातील अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, याबाबतचा खर्च, उक्त नियोजन प्राधिकरणाच्या निधीतून वसूल 
करण्यात येईल . 


अमरावती : 
दिनांक ६ जुलै २०१७ . 


ह . ज . नाझीरकर , 
सहसंचालक , नगर रचना , 
अमरावती विभाग , अमरावती. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १७८ . 


अध्यक्षा, नगर परिषद , यांजकडून 


दर्यापूर मंजूर विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये किरकोळ फेरबदल 


क्रमांक १२४८ - २०१७ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या उपबंधानुसार तयार केलेली दर्यापूर शहराची सुधारित विकास योजनेस महाराष्ट्र शासन 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २८१२-८३६- प्रक्र १६८ब- २०१२ , दिनांक २८ मार्च २०१३ अन्वये मंजूर झालेली आहे. 


सदर मंजूर विकास योजनेमध्ये सर्वे नं . १३४ , क्षेत्रफळ ० .४३ हे . एवढी जागा अग्निशमन केंद्र ( M. C. Fire Fighting Office ) करीता 
दर्शविलेली आहे . मा . जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचेकडून प्राप्त सूचनेनुसार नगर परिषदेने सदर जागा अग्निशमन केंद्राकरीता आवश्यक नसल्याने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये किरकोळ फेरबदलाबाबत सर्वसाधारण सभा दि . १४ - १०- २०१६, ठराव क्रमांक 
७ नुसार ठराव पारित केलेला आहे . सदर किरकोळ फेरबदलामुळे विकास योजनेत कोणत्याही स्वरूपात बदल होत नाही . सदर किरकोळ 
फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे . 


मंजूर विकास योजनेमध्ये सर्वेनं . १३४, क्षेत्रफळ ० .४३ हे . अग्निशमन केंद्र ( M. C . Fire Fighting Office ) करीता दर्शविलेली जागा पब्लिक 
सेमी- पब्लिक उपयोगाकरीता म्हणून बदल करण्यात येत आहे . 


सदर बदल मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशांत लाल रंगाने दर्शविला आहे . त्यावर मा . अध्यक्ष, नगर परिषद , दर्यापूर यांनी स्वाक्षरी केली 


असून फेरफार दर्शविलेला हा नकाशा नगर परिषदेचे कार्यालयात सूचना फलकावर कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ लावण्यात आलेला 
आहे . ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत जनतेकडून सूचना तथा आक्षेप सादर करावयाचे 
आहेत . त्यांनी लेखी स्वरूपात सबळ कारणासह मा . अध्यक्ष , नगर परिषद , दर्यापूर यांचेकडे विहित मुदतीत सादर करावेत . 


पत्र 


रा 


प्राप्त झालेल्या सूचना/ आक्षेप वरील फेरबदल शासनाकडे मंजुरीस सादर करण्यापूर्वी त्यावर विचार करण्यात येईल . 


दर्यापूर : 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७. 


सौ . नलिनीताई प्रकाशराव भारसाकळे , 

अध्यक्षा, 
नगर परिषद , दर्यापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ७- १३ , २०१७ / भाद्रपद १६- २२ , शके १९३९ 


HTI 9- 31 (37. f . 9 .), 7 . PT . PL ., 37. $ . 908 . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


Minor Modification Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

to the Sanctioned Development Plan of Daryapur 


No. 1248 - 2017 . 

The Development Plan of Daryapur (Revised ) has been sanctioned under Govt. ofMaharashtra Notifi 
cation No. TPS - 2812 - 836 -CR 186A - 2012 , UD - 30 , Dated 28th March 2013 . 

In the Sanctioned Development Plan land under S . N . 134 measuring 0 .43 Ha. is shown for M . C . Fire 
Fighting Office . As per suggestion obtained from Collector , Amravati and as this land is no more 
required for M . C . Fire Fighting Office council has decided vide Special Meeting Resolution No . 7 , Date 
14 - 10 - 2016 to effect the minor modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 . The proposed minor modification does not change the characteristics of 
Development Plan . The proposed minor modification is as under. 

In the Sanctioned Development Plan land under S .N . 134 measuring 0 .43 Ha . shown for M . C . Fire 
Fighting Office , is changed for public Semi-Public purpose . 

The aforesaid change is shown on the part of sanctioned Development Plan in Red colour which is 
duly signed by The President, Municipal Council, Daryapur . This Plan showing , minor modification is 
kept on notice board of Municipal Council for public inspection during office hours . 

The suggestions and objections are invited from the public within 30 days time from the date of 
publication of this notice in Government Gazette . The public should submit their suggestions and 
objections to the President, M . C ., Daryapur with full justification in writing within the specified period . 

The suggestions and objections received on the above proposed modification shall be considered by 
M . C ., Daryapur before submitting it to Government . 


Daryapur : 
Dated the 23rd August 2017 . 


SAU . NALINITAI PRAKASHRAO BHARSAKALE , 

President, 
Municipal Council , Daryapur . 


37-546 - 34 - (9840 ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


